महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गास 
हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब 
ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग” 
असे नाव देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१९/प्र.क्र. ३४०/रस्ते-०८. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१९. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय, क्र. खाक्षेस - २०१६/ प्र.क्र. २५१/रस्ते-८, दि.२४.०३.२०१७. 


प्रस्तावना :- 
मंत्रीमंडळाच्या दि.११.१२.२०१९ रोजीच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गाचे नामकरण 
यापुढे “हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग” असे करण्यास मान्यता देण्यात 


आलेली आहे. 


शासन निर्णय :- 
नागपूर-मुंबई RAR द्रुतगती मार्गाचे “महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग” या ऐवजी सदर महामार्गास 
हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग” असे नामाधिकरण करण्यास मान्यता 


प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२२०१५४४१६९६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S a | U n ke DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Works Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B a p U fa (0 2.5.4.20=edca8a98bda16cdd38f242769798 
f5e5400f388f00887df293e26ebd101bda6, 
serialNumber=e7530ea4ce1b9c2035e21cb8 
9b458d475feb6882fc088c83 1b3e5c624de7 


Popatrao cee 
(बी. पी. साळुंके ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 


१ 
२ 
३ 
४ 
4 
& 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 


Gell LSE > NSC Tir ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०१९/प्र.क्र. ३४०/रस्ते-०८ 


७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
८) सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 
९) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
१०) अपर मुख्य सचिव (सा.बां. विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
११) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१२) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१३) प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१४) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१५) सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय GASH, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 
१७) सर्व मंत्रालयीन विभाग 
१८) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


